केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली 
खर्चासाठी कर्ज स्वरुपात विशेष सहाय्य 
योजना (बिनव्याजी कर्ज) सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीमार्फ़त (PFMS) कार्यान्वय 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशान विभाग 
शासन निर्णय क्र. बियुडी.-१६२२/प्र.क्र.३६५/२८अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- 92 जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण- 2029/F.H.49/20/ HITT प्रशा-५,दि.१५/०९/२०२१. 
२. शासन पत्र वित्त विभाग क्र. संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१४/अर्थबळ,दि.१७.११.२०२२. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पूरक -२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ-३,दि.२३.१२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा होतो. सदरचा निधी 
राज्य शासनाच्या संबंधित योजना राबविणाऱ्या विभागाने राज्याच्या हिछ्यासह अर्थसंकल्पीत केल्यानंतर, 
BEAMS प्रणालीद्वारे संबंधित योजना राबविणाऱ्या विभागांच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांना वित्त विभागामार्फत प्राप्त 
होतो. संबंधित नियंत्रक अधिकारी योजना उघधिष्टाप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना BEAMS द्वारे 
योजनेचा निधी वितरीत करतात. आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित निधीचे कोषगारातून देयक आहरीत 
करुन त्याच्या बँक खात्यात रक्‍कम जमा करुन योजना उघिष्टाप्रमाणे धनादेशाद्वारे किंवा RTGS/NEFT द्वारे 
संबंधित पुरवठादार / लाभार्थी यांना निधी वितरीत करतात. PFMS प्रणालीमधे संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याचे बँक खाते नोंदविण्याची प्रक्रिया केल्यावर अत्यंत सोप्या व सुटसुटीत पध्दतीने संबंधित मक्‍तेदारास / 
लाभार्थी यांना प्रदान करणे शक्‍य होते. त्याचा हिशोब सुध्दा प्रणाळीवर सदर याजनांचे प्रशासकीय नियंत्रण 
ठेवणाऱ्या सर्व संबंधित प्राधिकाऱ्यांना तात्काळ दिसून येतो. यासाठी राज्यामध्ये PFMS प्रणाली राबविणे अनिवार्य 
आहे. 
या शासनाच्या धोरणानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या केंद्र सहाय्यीत योजनाकरिता सार्वजनिक 
वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) या पध्दतीचा अवलंब करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सदर 
प्रणाळीच्या अमंलबजावणीकरिता State Scheme Manager (SSM), First Level Agency व Second Level 
Agency घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या Scheme for Special Assistance As Loan to State for Capital Expenditure 
(Scheme Code-3¢¢¢2) केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या वर्षासाठी राज्य शासनाच्या विविध 
योजनामधील विशिष्ट कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सदर निधीचे, निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन केंद्र सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) मार्फ़त करण्याच्या सुचना वित्त विभागाने 
दिल्या आहेत. त्यानुसार सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यात आले असून सदर 
योजना PFMS शी मॅपिंग करून प्राधिकृत बँकेमध्ये First Level Agencyt Bank Account आणि Second Level 
Agency चे (अमंलबजावणी संस्था) Child Account उघडण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहेत. 
१) सदर योजनांचे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PEMS) वर मॅपिंग करण्यात येईल. 
२) सदर योजनांचे अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय विभाग स्तरावर State Scheme Manager (SSM) म्हणून 
सह सचिव, सा.प्र.वि.-कार्या-२५(अर्थसंकल्प शाखा) यांची निवड केली जात आहे. तसेच First Level Agency 
म्हणून संचालक,विमानचालन संचालनालय हे काम पाहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी.-१६२२/प्र.क्र.३६५/२८अ 


३) सदर योजनांचे अंमलबजावणीसाठी First Level Agencyad Bank Account व Second Level Agency चे 
(अमंलबजावणी संस्था-महाराष्ट्र विमानतळ विकास HIANChild Account “Ih ऑफ़ महाराष्ट्र” मंत्रालय शाखा 
या बँकेत उघडण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

8) Mode of operation of account 

४.१) सदर योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी विमानचालन संचालनालय व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी 
यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी बॅक ऑफ़ महाराष्ट्र या बँकेमार्फ़त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४.२ सदर योजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी स्तरावर (संचालक,विमानचालन 
संचालनालय) आणि आहरण व संवितरण अधिकारी स्तरावर (उपसंचालक,विमानचालन संचालनालय) यांचे 
BANK Account उघडण्याची कार्यवाही राज्यस्तरावर “बॅक ऑफ़ महाराष्ट्र” या बँकेमार्फत करण्यात येईल. 
याकरिता नियंत्रक अधिकारी (संचालक,विमानचालन संचालनालय) आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
(उपसंचालक,विमानचालन संचालनालय) यांनी त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता बॅक ऑफ़ ARIS IFSC Code- 
॥॥५॥५३]0001388 आणि bom1388@mahabank.co.in ई-मेलवर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१२५३५४१२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD. 
SH | LP A ABH AY DN: c-IN, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, oU=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
}=3f0b1454eadcb46569c38e868a5b441a8a32b442036ce5cB 
ffbed5e862cc4202, postalCode=400032, 


CHACHAD Seat 0 कत 
(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकरी, महाराष्ट्र शासन 

Wa: 

१. मा. ऱाज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

३. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, (विमानचालन),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई. 

७. संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 

८. सह सचिव (अर्थसंकल्प शाखा कार्या-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सह सचिव (अर्थ-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. उप सचिव (कोषा-प्रशा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव (अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


